एकत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम. 

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करीता वनामती, नागपूर या 
प्रशिक्षणसंस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरिता अनुदान वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक- ससप्रे-४४१९/प्र. क्र.१८९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ५ जानेवारी ,२०२२ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक- टिआरएन ०६१८/प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १७.०८.२०१९ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक- टिआरएन ०६१८/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १७.०१.२०२० 

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. विंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १७.११.२०१७ 

४) शासन शुध्दीपत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. विदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 

दिनांक १२.१२.२०१७ 

५) वनामती नागपूर यांचे पत्र क्र. वनामती/सीपीटीपी/४अ-५-६/तां.प्रशि/प्रतिपूर्त/३०५४, 
दिनांक २३.०१.२०२० 

६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग क्र. ससप्रे-४४१९/प्र. क्र.१८९/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०७.२०२१ 

७) वनामती नागपूर यांचे पत्र क्र. वनामती/सीपीटीपी/उप.शि.//तां.प्रशि/प्रतिपूर्ती/३०५४, 
दिनांक १६.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी विभागातील प्रशिक्षण योजनेकरिता रु.३.०० 
कोटी इतकी तरतूद मंजूर व अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. वनामती नागपूर यांनी त्यांच्या दिनांक 
23.09.2029 रोजीच्या पत्रान्वये सीपीटीपी ४अ, ५ व ६ अंतर्गत उपशिक्षणाधिकारी, गट-ब या संवर्गातील 
प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचे तांत्रिक प्रशिक्षणाची रु 999.02 लक्ष खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत विनंती 
केली होती. त्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमा ४अ, 
५ व६ अंतर्गत वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर यांना 
दिनांक १३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ४०% रक्‍कम रुपये ४४,६८,०००/- (रुपये चव्वेचाळीस 
लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास SARA मान्यता देण्यात आली आहे. आता 
उर्वरीत ६०% निधी रुपये ६७,०४,०००/- (रुपये सदुसष्ट लक्ष चार हजार फक्त ) वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-४४१९/प्र. क्र.१८९/प्रशा-२ 


शासन निर्णय :- 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ४अ, ५ व ६ अंतर्गत रुजू झालेल्या एकूण ५७ 
परिविक्षाधिन उपशिक्षणाधिकारी, गट-ब यांचे तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रु.१,११,७२,०००/- 
रुपये एक कोटी अकरा लक्ष बाहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) नागपूर यांना वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ४०% इतका 
निधी रुपये ४४,६८,०००/- ( रुपये चव्वेचाळीस लक्ष अडुसष्ट हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे उर्वरीत ६०% निधी रुपये ६७,०४,०००/- (रुपये सदुसष्ट 
लक्ष चार हजार फक्त) वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-३, २२५१- सचिवालय व सामाजिक सेवा, २२५११००२-५०-इतर 
खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२१-२२ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. हा area निर्णय, वित्त विभागाच्या मान्यतेने व अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६४/२०२१/व्यय-५, 
दिनांक २२.०६.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०१०५१५५४४०१६२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DEEPAK VIJAY pees oven OF AKAMA SCHOOL DUCA 


f92ca00dOf1 036f37e5c0743e0f0aea7 2b2f23cc46d5945ab 
BFE14F7A1A9C39851527D3E05D62CA529C327D7, 


, 0: 
INumber=8E3FEACSACB1 1AE3D9464A8A336D70673 1 4E8F58B632FCBB7B 
5B4CF900C4649B, cn=DEEPAK VAY SHELAR 


Date: 2022.01.05 15:55:42 +05'30 


(दीपक ]ोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल - 9 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

२. महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

३. महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

४. महालेखापाल - २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

६. आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महासंचालक, Uda चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 
रस्ता, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SIRT निर्णय क्रमांकः ससप्रे-४४१९/प्र. क्र.१८९/प्रशा-२ 


८. महासंचाळक, वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 

११.कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा - १), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


